महाराष्ट्र शासन 


शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 

अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 
विस्तारीकरणांतर्गत नवीन अभ्यासक्रम/ 
विशेषस्तर विषय/ विषय, अतिरिक्‍त तुकडी/ 
विद्याशाखा यांना मान्यता देणेबाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: HTED-280GE(93)/30/202/Co¥s3/-MHT-(HE-¥) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०००३२. 


दिनांक:- १५ जुले, २० 


२४ 


संदर्भ : शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ०९.०७.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) व त्याखालील परंतुकान्वये 
शासनास प्राप्त अधिकारानुसार, संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये, त्यामध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, 
शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद संस्था/महाविद्यालये यातील नवीन अभ्यासक्रम / विशेषस्तर 
विषय / विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखा यांना मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अ. क्र. १४ येथील - 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व 
पत्ता 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय/ विशेषस्तर 
विषय/ अतिरिक्त तुकडी/ नवीन विद्याशाखा 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


१४. 


१४. 


वनमाला एज्युकेडान अँण्ड चॅरीटेबल 
ट्रस्टचे धर्मवीर आनंद दिघे साहेब 
महाविद्यालय, टी.एम.सी. शाळा क्र.११०, 
पोखरण रोड नंबर २, गांधीनगर, 
जि. ठाणे- ४०० ६०६. 


नवीन अभ्यासक्रम 
बी. कॉम. (अकाऊंटिग अँड फायनांस) (०-६०) 


याऐवजी 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व 
पत्ता 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय/ विठशेषस्तर 
विषय/ अतिरिक्त तुकडी/ नवीन विद्याशाखा 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


१४. 


१४. 


वनमाला एज्युकेडान अँण्ड चेरीटेबल 
ट्रस्टचे धर्मवीर आनंद दिघे साहेब 
महाविद्यालय, टी.एम.सी. शाळा क्र.११०, 
पोखरण रोड नंबर २, गांधीनगर, 


नवीन अभ्यासक्रम 
बी. कॉम. (अकाऊंटिग अँड फायनांस) (०-६०) 


विज्ञान - बॅचलर ऑफ सायन्स (इन्फॉर्मेशन 
टेक्नॉलॉजी) (बी.एस्सी.आय.टी.) (०-६०) 


जि. ठाणे- ४०० ६०६. 


असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः HTED-230&§(93)/30/2028/Co8893/-MHT-(HE-8) 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सकेतांक २०२४०७१५११२३०६१९०८ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.07.15 11:51:08 +05'30' 


(अशोक मांडे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुबई. 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


आयुक्त, राज्य सामायिक Waar परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुबई. 
कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

qo) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 

११) संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 

१२) निवड नस्ती (मशि-४) 


(२ SO 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


